रापापूर लघु पाटबंधारे योजना 


ता.तळोदा जि.नंदुरबार,या योजनेस 
प्रथम सुधारित प्रशासकिय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :- सुप्रमा - २०१४/(१५५/२०१४)/ लपा 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २२ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा २०१४/(१५५/२०१४)/ लपा -१, दिनांक १७ जुले, २०१७. 
२) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे मंडळ, धुळे यांचे पत्र क्र. जा.क्र.धुपाप्रमं/लेशा-१/ 
२६३४/सन - २०२१, दिनांक २४ जून, २०२१. 
३) कार्यकारी Gash, a पाटबंधारे विकास महामंडळ,जळगाव यांचे पत्र 
क्र.जा.क्र. कासं/तापाविम/प्रशा-२/२५३३/सन-२०२२, दिनांक २२ जून, २०२२. 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


रापापूर लघु पाटबंधारे योजना ता.तळोदा जि.नंदुरबार, या योजनेस प्रथम सुधारित 
प्रशासकिय मान्यता प्रदान करणेबाबत निर्णय दिनांक १७ जुले, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच संदर्भ क्र.०३ च्या पत्रास अनुसरुन शासन निर्णयातील 
लेखाशिर्षात सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णातील "या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशिर्ष, 
"४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०- सर्वसाधारण, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) सार्वजनिक व इतर क्षेत्रातील गुंतवणुका (००) (०३) तापी 
पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९२७" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
घालावा व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. " 


या ऐवजी 


" या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी क्र. आय-५, ४८०१- विज प्रकल्पावरील भांडवली 
खर्च, ८२९, सरदार सरोवर प्रकल्प (००) (०१) अधिक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे 
(कार्यक्रम) (४८०१ ३७४२) "या लेखाशिर्षाखाली ५३ मोठी बांधकामे या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकावा 
व शासनाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. "असे वाचावे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः सुप्रमा -२०१४/(१५५/२०१४)/ लपा 


३. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२११२२१७१८११०७२७ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUSHMA RAJEEV 
KUDAL 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१.मा.राज्यपाल यांचे सचिव 


२.मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय 


३.मा.उपमुख्य मंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४.मा.विरोधी पक्ष नेते, विधान परिषद / विधानसभा 
५. मा.मंत्री, जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


६. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


७. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


८. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


९. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


११. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


92. महाळेखापाल- २ (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


१३. कार्यकारी संचाळक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 


१४. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव. 


१५. जिल्हाधिकारी, नंदूरबार. 


१६. अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे मंडळ, धुळे. 


१७. कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार/नर्मदा विकास 
विभाग, नंदुरबार. 


१८. लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


